दहशतवाद विरोधी पथक, पोलीस ठाणे 
काळाचौकी, मुंबई, गु.र.क्र.०१/२०१९ या 
गुन्ह्यामध्ये उद्भवणाऱ्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी 
fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री.मंगेश रामराव जाधव 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१९/प्र.क्र. १११/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०१९. 


संदर्भ- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी.१०१९/यु.ओ.आर.१४/डी-१४, 
दिनांक २३.०४.२०१९. 


शासन निर्णय: 
दहशतवाद विरोधी पथक, पोळीस स्टेशन काळाचौकी, मुंबई, गु.र.क्र. ००१/२०१९ 


प्रकरणातून उद्भवणाऱ्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 


अँड. श्री. War रामराव जाधव यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


२३.०४.२०१९ च्या अधिसुचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 


आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड श्री. मंगेश रामराव जाधव यांना खालीलप्रमाणे फी अदा 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) परिणामकारक सुनावणी संपुर्ण खटला फी 
(निकाल लागेपर्यन्त) रु.५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यायाकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 


प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. 


मंगेश रामराव जाधव यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 
अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०१), गुन्हा 


अन्वेषण आणि दक्षता (००) (04), दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१९/प्र.क्र. १११/पोळ-१० 


सेवा या लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/१९/व्यय-७, दिनांक 


२०.०५.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९१/"५/.॥0व9५॥॥.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०२१५३३१४६६२९ असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


द Digital 
Kishor Shyamrao >: 
Bhalerao a mbrsizibberseiee — sae 

2019.12.02 15:37:58 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधी), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अँड.श्री. मंगेश रामराव जाधव, प्लॉट नं.१४२, एन-५ (दक्षिण, सिडको, 
औरंगाबाद. 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


